RNINo . MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३१ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस -१२२० / ८८० / प्र.क्र .१०६ / २० / नवि - १२.- ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोंबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे . ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / 
नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे , २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर -६ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे ओवळा येथील घोडबंदर रोड व ३० मी.रुंद विकास 
योजना रस्ता यामधील क्षेत्र रहिवास विभागास समाविष्ट असून , भागशः क्षेत्र आ.क्र . १ - बगीचाकरीता आरक्षित आहे तसेच घोडबंदर रस्त्याच्या 
पश्चिम बाजूस ओवळा गांवामधून जाणारा ६.०० मी.रुंदीचा अस्तित्त्वातील रस्ता आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रस्ता ” रस्ता असा 
करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महापालिका " असा करण्यात आला आहे . ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करुन उक्त रस्ता रहिवास विभागात १२.०० मी.रुंदीचा दर्शविण्याचा व त्यापुढे आ.क्र . 
१ - गार्डन यामधून घोडबंदर रस्त्यापर्यंतचा रस्ता ९ .०० मी . दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २८ जुलै २०२० च्या 
पत्रान्वये सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


नोंद 


ओवळा या गावामधील ३०.०० मी.रुंद पुर्व - पश्चिम रस्त्यापासून आ.क्र . १ - बगीचा या दरम्यान अस्तित्त्वातील रस्त्याची रुंदी १२.०० मी . 
त्यापुढील आ.क्र . १ - बगीचा या आरक्षणामधून घोडबंदर रस्त्यापर्यंत ९ .०० मी.रुंदीचा विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे . सदर ९ .०० 
मी.रुंद विकास योजना रस्त्याच्या अनुषंगाने आरक्षण क्र.१- बगीचा या आरक्षणाची हद्द सुधारीत करण्यात येत आहे . सदरचे मंजूर फेरबदल विकास 
योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत . 


३ . 


२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , , ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 


नवी मुंबई . 


( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , 


ठाणे शाखा , , 

जि . ठाणे . 


सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 


आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th April 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1220 / 880 / C.R . 106 / 20 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan of Sector - 6 , land between Godbunder Road and 
30.00 mt . wide Development Plan Road of village owale is included in residential zone and partly 
affected by Site No. 1 - Garden and also there is a existing 6.00 mt . wide road starting from west 
side of Ghodbunder road and passing through Owale village ( hereinafter referred to as " the said 
road " ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to widen this 
road to 12.00 in residendial zone and 9.00mt . for the portion of Site No. 1 - Garden upto the 
Ghodbunder road , vide letter dated 28th July 2020 ( hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification as described below : 

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


“ The existing road in Owale Village from 30.00 mt . wide East - West Development Plan Road 
is widen to 12.00 mt . wide Development Plan Road upto the Site No.1 - Garden and thereafter 
widen to 9.00 mt wide Development Plan Road in the area of Site No.1- Garden upto the Ghodbunder 
Road . Due to this 9.00 mt . wide road , the boundary of the Site No. 1 - Garden is revised . This all 
sanctioned modifications are shown on the part plan of Development Plan . ” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


3 . The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
4. This notification is also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१८ / ११ ९ २ / प्र.क्र .१७५ / १८ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र .३ ते ७ ची विकास योजना 
शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / १२०८ / २८८४ / प्र.क्र .१३ ९ / ० ९ / नवि -१२ , दिनांक ४ एप्रिल , २०१२ रोजी सारभूत 
स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) वगळून मंजूर केली आहे . तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१२१२ / ४५८ / प्र.क्र .१४८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट , २०१६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेतील सेक्टर ६ मधील मौजे आंबिवली येथील सं.नं. ८ , ४४ , ४६ , ४७ , ४८ , ५० , ५१ , ५२ , ५५ , ८३ 
मधील जमीन भागश : ३० मी . व १८ मी . रुंद रस्ता , आ.क्र .३२ “ तलावाचे सुशोभिकरण 

तलावाचे सुशोभिकरण ” आ.क्र.३४- खेळाचे मैदान व आ.क्र.३५- उद्यान 
या आरक्षणांमध्ये समाविष्ट आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , मे.बाळकृष्ण पेपर मिल्स लि.तर्फे पि.एम.कटारिया यांनी उक्त जमीन आरक्षणांमधून वगळणेबाबत तसेच उच्चतम भरती 
रेषा ( H.T.L. ) व न्युनतम भरती रेषा ( L.T.L. ) १०० मी.व १५० मी.अंतराचे Setback बाबत महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन ( MCZMA ) 
यांनी त्यांच्या कंपनीस दिलेल्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ अन्वयेच्या मंजूरीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत दिनांक २ ९ जानेवारी २०१८ च्या पत्रान्वये 
शासनास विनंती केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने दिनांक १४ मे २०१८ रोजी उक्त प्रकरणी त्यांचा अहवाल सादर केला 

असून , त्या 
अनुषंगाने उक्त जमिनीवरील ३० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी बदलणे तसेच १८ मी . रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करण्यासंदर्भात 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ च्या तरतुदीनुसार फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निदेश शासनाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या आदेशान्वये 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेस दिले आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त निदेशानुसार कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने उक्त फेरबदलाबाबतची सूचना , निदेशाच्या दिनांकापासून ९ ० 
दिवसांत जनतेकडून हरकती / सुचना मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते ; 
आणि ज्याअर्थी , विहित मुदतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अनुसार उक्त फेरबदलाबाबत हरकती / सुचना मागविण्याची 

सूचना 
विहित मुदतीत प्रसिद्ध करण्यास कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका असमर्थ ठरली असल्याने सदर आरक्षणात फेरबदल करण्याकरिता उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७ ( १ क ) प्रमाणेची फेरबदलाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास 
विभागाने क्रमांक टीपीएस -१२१८ / ११ ९ २ / प्र.क्र .१७५ / १८ / नवि -१२ , दिनांक ९ जुलै २०१ ९ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सुचना मागविण्यासाठीची 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -१ , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये , दिनांक १८-२४ जुलै , २०१ ९ रोजी पृष्ठ क्र . ७२ वर प्रसिद्ध केली आहे 
आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी व शासनास अहवाल 
सादर करण्याकरिता सहसंचालक नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” 
असा करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 


आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन 
खालीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकासयोजना मंजूरीच्या दिनांक ४ एप्रिल २०१२ च्या अधिसचुनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


नोंद 


२ . 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर ६ च्या मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनी संदर्भात ३० मी.रुंद रस्त्याची आखणी 
सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे बदलण्यात येत आहे . तसेच १८ मी.रुंद रस्ता रद्द करण्यात येत आहे व सदर फेरबदलामुळे वगळलेले 
क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करणेत येत आहे . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , जिल्हाधिकारी संकुल , ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 31st March 2021 . 


NOTIFICATION 


No. TPS 1218 / 1192 / C.R. - 175 /18/UD-12.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department has Sanctioned the Development Plan for Sector No.3 to 7 of Kalyan - Dombivali 
Municipal Corporation vide Notification No.TPS - 1208 / 2884 / C.R.139 / 09 / UD - 12 , dated 4th April , 
2012 excluding the modifications of substantial nature ( E.P. ) and thereafter sanctioned the 
Substanitial modifications of the Development Plan ( Excluded Part ) of Sector No.3 to 7 vide 
Notification No. TPS - 1212 / 458 / C.R.148 / 12 / UD - 12 , dated 4th August , 2016 , ( hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan " ) ; 

And whereas , as per the said Development Plan of Sector 6 land bearing S. No. 8 , 
44,46,47,48,50,51,52,55,83 of village Ambivali are reserved partly for 30m wide road , 18m.wide 
road , Reservation No.32 “ Beautification of Tank ” , Reservation No.34 “ Play Ground ” , and 
Reservation No.35 “ Garden " , ( hereinafter referred to as " the Said Land ” ) ; 

And whereas , Representative of M / s Balkrishna Paper Mills Ltd. , Mr.P. M. Kataria vide letter 
dated 29th January , 2018 requested the Government to delete the said reservation from the said 
land and to mark the HTL , LTL , 100m , 150m . setback line as per MCZMA Clearance dated 26th 
February 2015 obtained by them ; 

And whereas , Government vide order dated 17th November , 2018 issued directives under 
section 37 ( 1 ) of the said Act , to the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation to initiate and submit 
a modification proposal to the Government under section 37 of the said Act regarding shifting the 
alignment of 30m wide Development Plan road and deletion of 18m wide Development Plan road 
as per the report submitted by the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation on 14th May 2018 
( hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) ; 

And whereas , as in the said directives , the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation was 
instructed to publish a notice of the said Modification in the Maharashtra Government Gazette 
within a period of 90 days from the date of the said directives ; 

And whereas , the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation failed to publish the said notice 
under section 37 ( 1 ) of the said Act for inviting objections / suggestions in respect of the said 
Modification , within the stipulated time , hence Government is of the opinion that , it is necessary 
to modify the said reservations on the said land under section 37 ( 1A ) of the said Act , ( hereinafter 
referred to as ' the proposed modification ' ) ; 

And whereas , the notice regarding the proposed modification was published under sub - section 
( 1A ) of section 37 of the said Act , inviting objections and / or suggestions from the general public 
vide Urban Development Department's Notice No. TPS 1218 / 1192 / C.R. - 175 / 18 / UD - 12 , dated 9th 
July 2019 which appeared in Maharashtra Government Gazette Part - 1 , Konkan Division dated 
18-24 July , 2019 at page No. 72 and the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan 
Bhavan , Navi Mumbai was appointed as an Officer ( hereinafter referred to as the said Officer ) to 
hear the objections and / or suggestions in respect of the proposed modification received within 
the stipulated period and the say of the Thane Municipal Corporation and also to submit his 
report to the Government ; 

And whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that it is 
necessary to accord sanction to the proposed modification with some changes ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government hereby accords its sanction 
to the proposed modification with some changes and accordingly amends the said Notification 
dated 4th April 2012 by adding the new entry after the last entry in the scheduled of modifications 
sanctioning the said Development Plan as follows : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


ENTRY 


“ 30 mt.wide D.P.Road as shown in Sector- 6 of sanctioned development Plan of Kalyan 
Dombivali Municipal Corporation is re - aligned as shown on part plan and the area so released is 
included in the adjacent land use zone as shown on sanctioned Development plan . Also the 18 mt . 
wide D.P. Road is deleted and the area so released is included in the adjacent land use zone as 
shown on plan . 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the 
general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one 
month . 

( i ) The Municipal Commissioner , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai 400 614 . 

( iii ) The Assistant Director , Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


९ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२१ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१८ / ११ ९ २ / प्र.क्र .१७५ ( I ) / १८ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र .३ ते ७ ची विकास 
योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / १२०८ / २८८४ / प्र.क्र .१३ ९ / ० ९ / नवि -१२ , दिनांक ४ एप्रिल , २०१२ रोजी 
सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) वगळून मंजूर केली आहे . तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P. ) अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१२ / ४५८ / प्र.क्र . १४८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट , २०१६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेतील सेक्टर ६ मधील स.नं .४४ / १ अ , ४६/४ , ४६ / ८ अ , ४७/१ , ४७/२ , ४७/३ , ४८ / २ ब , 
५० / १ अ , ५०/५ , ५०/६ , ५०/७ , ५०/८ , ५० / ९ , ५०/१० , ५०/११ , ५०/१२ , ५०/१३ , ५०/२४ , ५०/२५ , ५१ , ५२/५ , ५२/६ , ५२/७ , 
५२/८ , ५२ / ९ , ५२/१० , ८३ / ५ अ , ८३ / ७ अ , ८३/८ मौजे आंबिवली येथील जमिनी भागशः ३० मी , १८ मी . रुंद रस्ता , आ.क्र . ३२ - तलावाचे 
सुशोभिकरण , आ.क्र . ३४ “ खेळाचे मैदान ” व आ.क्र . ३५ “ उद्यान ” या आरक्षणामध्ये समाविष्ट आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमिनी 

असा करण्यात आला आहे . ) ; 


1 


आणि ज्याअर्थी , मे . बाळकृष्ण पेपर मिल्स लि . , तर्फे पि . एम . कटारिया यांनी उक्त जमिनीवरील आ.क्र . ३२- “ तलावाचे सुशोभिकरण " 
आ.क्र . ३४ “ खेळाचे मैदान ” व आ.क्र . ३५ “ उद्यान ” ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे . ) ही आरक्षणे 
बाळकृष्ण पेपर मिलच्या मुख्य औद्योगिक इमारत व अस्तित्वातील Effluent Treatment Plant ( ETP ) व RO unit वर दर्शविण्यात 
आली असल्याने सदर आरक्षणात फेरबदल करण्याची विनंती दिनांक २० मे २०१ ९ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त आरक्षणाच्या फेरबदलाच्या ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) प्रस्तावासह शासनास केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मे . बाळकृष्ण 
पेपर मिल्स यांचे उक्त जमिनीवरील विकास योजना मंजुरी पूर्वीची अस्तित्वातील बांधकामे विचारात घेता सदर आरक्षणात फेरबदल करण्याकरिता 
उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ कक ) ( क ) प्रमाणेची फेरबदलाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने क्रमांक टीपीएस -१२१८ / ११ ९ २ / प्र.क्र .१७५ / १८ / नवि -१२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना 
मागविण्यासाठीची सूचना महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग -१ , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी पृष्ठ क्र . 
१-२ , परिशिष्ट -२ वर प्रसिद्ध केली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे 
ऐकूण घेण्यासाठी व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांची अधिकारी 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( १ कक ) ( ग ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन खालीलप्रमाणे 
प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ४ एप्रिल २०१२ च्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 


नोंद 


“ कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सेक्टर ६ च्या मंजूर विकास योजनेतील स.नं .४४ / १ अ , 
४६/४ , ४६ / ८ अ , ४७/१ , ४७/२ , ४७/३ , ४८ / २ ब , ५० / १ अ , ५०/५ , ५०/६ , ५०/७ , ५०/८ , ५० / ९ , ५०/१० , ५०/११ , ५०/१२ , ५०/१३ , 
५०/२४ , ५०/२५ , ५१ , ५२/५ , ५२/६ , ५२/७ , ५२/८ , ५२ / ९ , ५२/१० , ८३ / ५ अ , ८३ / ७ अ , ८३/८ मौजे आंबिवली येथील जमिनीवरील 
आ.क्र . ३२ “ तलावाचे सुशोभिकरण ” या आरक्षणामधून जाणाऱ्या विद्यमान दक्षिण - पूर्व सेवा रस्त्याचे दक्षिणेकडील क्षेत्र वगळण्यात येत असून 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


सदर क्षेत्र औद्योगिक विभागात ( आय -२ ) समाविष्ट करण्यात येत आहे . तसेच आरक्षण क्र .३४ “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाचे क्षेत्रफळ कायम 
ठेवून या आरक्षणाचे हद्दीत सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे आ . क्र . ३५ “ उद्यान " या आरक्षणाचे 
हद्दीत व क्षेत्रात फेरबदल करण्यात येत असून , प्रस्तावातील वगळलेले क्षेत्र औद्योगिक विभागात तसेच रहिवास विभागातील काही क्षेत्र उद्यान या 
आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे . " 


२ . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 


( १ ) आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 


( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जिल्हाधिकारी संकुल , ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


११ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st March 2021 . 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1218 / 1192 / C.R. - 175 ( I ) /18/UD-12.— Whereas , the Government in Urban Development 
Department has Sanctioned the Development Plan for Sector No.3 to 7 of Kalyan - Dombivali 
Municipal Corporation vide Notification No.TPS - 1208 / 2884 / C.R.139 / 09 / UD - 12 , dated 4th April , 
2012 excluding the modifications of substantial nature ( E.P. ) and thereafter sanctioned the 
Substantial modifications of the Development Plan ( Excluded Part ) of Sector No. 3 to 7 vide 
Notification No. TPS - 1212 / 458 / C.R.148 / 12 / UD - 12 , dated 4th August , 2016. ( hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan ” ) ; 

And whereas , the land bearing S. No. 44 / 1A , 46/4 , 46 / 8A , 47/1 , 47/2 , 47/3 , 48 / 2B , 50 / 1A , 50/5 , 
50/6 , 50/7 , 50/8 , 50/9 , 50/10 , 50/11 , 50/12 , 50/13 , 50/24 , 50/25 , 51 , 52/5 , 52/6 , 52/7 , 52/8 , 52/9 , 52/10 , 
83 / 5A , 83 / 7A , 83/8 of Village Ambivali in Sector 6 of the said Development Plan are reserved 
partly for 30m.wide road , 18m . wide road , Reservation No. 32 “ Beautification of Tank ” , Reservation 
No.34 “ Play Ground ” , and Reservation No. 35 “ Garden ” ( hereinafter refereed to as “ the said Land ” ) ; 

And whereas , authorised Representative of M / S Balkrishna Paper Mills Ltd. Mr.P.M.Kataria 
vide his letter dated 20th May , 2019 has informed the Government that due to Reservation No.34 
“ Play Ground ” and Reservation No.35 “ Garden ” ( hereinafter refereed to as “ the said reservation ” ) 
the main industrial building , existing Effluent Treatment Plan ( ETP ) and RO unit of Balkrishna 
Paper Mills are affected and therefore requested the Government to modify the said reservations ; 

And whereas , considering the old existing structures of M / S Balkrishna Paper Mills Ltd. 
which are existing on the said land prior to the sanction of Development Plan , Government is of 
the opinion that , it is necessary to modify the said reservations on the said land under section 
37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act ( hereinafter referred to as ' the proposed modification ' ) ; 

And whereas , the notice regarding the proposed modification was published under sub - section 
( 1AA ) ( a ) of section 37 of the said Act , inviting objections and / or suggestions from the general 
public vide Urban Development Department's Notice No. TPS - 1218 / 1192 / C.R. - 175 / 18 / UD - 12 , dated 
19th September 2019 which appeared in Maharashtra Government Extraordinary Gazette , 
Part - 1 , Konkan Division dated 19th September 2019 at page No.1-2 and the Joint Director of 
Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai was appointed as an Officer 
( hereinafter referred to as “ the said Officer ) to hear the objections and / or suggestions in respect 
of the proposed modification received within the stipulated period and the say of the Thane 
Municipal Corporation and also to submit his report to the Government ; 

And Whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that it is 
necessary to accord sanction to the proposed modification with some changes ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) ( c ) of section 37 
of the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government hereby accords its 
sanction to the proposed modification with some changes and accordingly amends the said 
Notification dated 4th April 2012 by adding the new entry after the last entry in the scheduled of 
modifications sanctioning the said Development Plan as follows : 


ENTRY 


The land bearing S.No. 44 / 1A , 46/4 , 46 / 8A , 47/1 , 47/2 , 47/3 , 48 / 2B , 50 / 1A , 50/5 , 50/6 , 50 / 7,50 / 8 , 
50/9 , 50/10 , 50/11 , 50/12 , 50/13 , 50/24 , 50/25 , 51 , 52/5 , 52/6 , 52 / 7,52 / 8 , 52/9 , 52/10 , 83 / 5A , 83 / 7A , 83/8 of 
Village Ambivali which is under " Reservation No.32 Beautification of Tank " situated to the south 
of South - East side of existing service road is deleted from the reservation and the area so deleted 
is included in Industrial Zone ( I - 2 ) and the Reservation No. 34 “ Play Ground ” is reshaped by 
keeping the area intact as shown on part plan . Further the boundries and area of Reservation No. 
35 " Park " is changed as shown on plan & the area so deleted from reservation is included in 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


Industrial Zone ( I - 2 ) & also the part area under residential zone is included in Park Reservation 
in Sector 6 of the Sanctioned Development Plan of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation as 
shown on plan . ” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3 . The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the 
general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one 
month . 

( i ) The Municipal Commissioner , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd Floor , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai 400 614 . 

( iii ) The Assistant Director , Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 

सुधारित अधिसूचना 
क्रमांक जिअमु / साप्र / टे -२ / मलोहअ २०२५ / अधिसूचना / २०१५ / ३७७ / २०२० / ३६३३.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 
( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . ५ ) च्या कलम ३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर जिल्हा , याद्वारे उक्त 
अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , 
नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम आणि द्वितीय अपिल प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत 


आहे : 


परिशिष्ट 


अ . 


पदनिर्देशत अधिकाऱ्याचे 


लोकसेवेचा 
तपशील 


प्रथम अपिल 
अधिकाऱ्याचे 


द्वितीय अपिल 
अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


पदनाम 


पदनाम 


पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
( दिवस ) 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 9 ) 


( ६ ) 


१५ 


संबंधित वॉर्डचे जात 


अपर जिल्हाधिकारी 


१ वय , राष्ट्रीयत्व 

आणि अधिवास 


प्रमाणपत्र निर्गमित 


प्रमाणपत्र . 


ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , जी साउथ , जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले संबंधित 
तहसीलदार . 


करण्यासाठी पदनिर्देशित 
केलेले उप जिल्हाधिकारी 


२ जातीचे 


२१ 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


प्रमाणपत्र . 


ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , जी साउथ , जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
उप जिल्हाधिकारी . 


३ उत्पन्न 


१५ 


अपर जिल्हाधिकारी 


प्रमाणपत्र . 


संबंधित वॉर्डचे जात 
प्रमाणपत्र निर्गमित 
करण्यासाठी पदनिर्देशित 
केलेले उप जिल्हाधिकारी . 


४ नॉन क्रिमीलेअर 


२१ 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


प्रमाणपत्र . 


जी 


ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , जी साउथ , जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
तहसीलदार . 
ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , साउथ , 

जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
उप जिल्हाधिकारी . 
ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , जी साउथ , जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
नायब तहसीलदार . 


५ तात्पुरता रहिवास 


७ 


संबंधित वॉर्डचे 


प्रमाणपत्र . 


जात प्रमाणपत्र 


संबंधित वॉर्डचे अधिवास 
प्रमाणपत्र निर्गमित 
करण्यासाठी पदनिर्देशित 
केलेले तहसीलदार . 


निर्गमित करण्यासाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
उप जिल्हाधिकारी . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


- 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


६ ज्येष्ठ नागरिक 


संबंधित वॉर्डचे 


प्रमाणपत्र . 


संबंधित वॉर्डचे अधिवास 
प्रमाणपत्र निर्गमित 
करण्यासाठी पदनिर्देशित 
केलेले तहसीलदार . 


जात प्रमाणपत्र 
निर्गमित करण्यासाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
उप जिल्हाधिकारी . 
उप जिल्हाधिकारी 
( सामान्य प्रशासन ) 
अपर जिल्हाधिकारी 


७ ऐपतीचा दाखला 


२१ 


तहसीलदार 
( तहसीलदार आस्थापना ) 
उप जिल्हाधिकारी 
( सामान्य प्रशासन ) 


ओ , बी , सी , डी , ई , एफ 
साउथ , जी साउथ , जी नॉर्थ 
व एफ नॉर्थ वॉर्डसाठी 
पदनिर्देशित केलेले 
नायब तहसीलदार . 
ना . तहसीलदार 
( रु . २ लक्षपर्यंत ) 
तहसीलदार 
( तहसीलदार आस्थापना ) 
( रु . २,००,००१ ते 
८ लक्षपर्यंत ) 
उप जिल्हाधिकारी 
( सामान्य प्रशासन ) 
( रु . ८,००,००१ ते 
४० लक्षपर्यंत ) 
जिल्हाधिकारी 
( रु . ४० लक्ष वरील ) 
अधीक्षक , मुंबई नगर 
भूमापन व भूमिअभिलेख 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


विभागीय आयुक्त , 


अपर आयुक्त , 
कोकण विभाग . 


कोकण विभाग . 
जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


८ अधिकार अभिलेखाची 

प्रमाणित प्रत . 
९ प्रतिज्ञापत्र साक्षांकीत 

करणे . 


१ 


अ . कारकून 


संबंधित वॉर्डचे तात्पुरता 
रहिवास प्रमाणत्र निर्गमित 
करणारे नायब तहसीलदार . 


संबंधित वॉर्डचे अधिवास 
प्रमाणत्र निर्गमित करणारे 
तहसीलदार . 


मुंबई शहर , 
दिनांक २३ मार्च २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , 

मुंबई शहर . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

OFFICE OF THE COLLECTOR , MUMBAI CITY 


AMENDMENT NOTIFICATION 


क्रमांक जिअमु / साप्र / टे -२ / मलोहअ . २०२५ / अधिसूचना / २०१५ / ३७७ / २०२० / ३६३३.— In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 3 the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 
( Mah.Ord.No.V of 2015 ) , I , the Collector of Mumbai City District , hereby notify the public services 
rendered by the office of the Collector through the subordinate Revenue offices , along with the 
stipulated time limits for providing such public services , the Designated officers , First Appellate 
Authorities and Second Appellate Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , 
for the purposes of the said Ordinance : 

SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Public 
Service 


Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


Time limit 
for providing 

service 
( Days ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


15 


Age , Nationality 
and Domicile 
Certificate . 


2 


Cast Certificate 


21 


3 


Income Certificate 


15 


21 


4 Non Creamy Layer 

Certificate . 


Designated Tahsildar Designated 

Additional 
A , B , C , D , E , F South , Dy . Collector for Collector 
G South , G North and issuance of Cast 
F North Ward for 

certificate of 
concern ward . 

the concern ward . 
Designated Dy . Collector Additional 

Collector 
A , B , C , D , E , F South , Collector 
G South , G North and 
F North Ward for 
concern ward . 
Designated Tahsildar Designated 

Additional 
A , B , C , D , E , F South , Dy . Collector for 

Collector 
G South , G North and issuance of Cast 
F North Ward for 

certificate of 
concern ward . 

the concern ward . 
Designated Dy . Collector Additional 

Collector 
A , B , C , D , E , F South , Collector . 
G South , G North and 
F North Ward for 
concern ward . 
Designated Nayab 

Designated 

Designated 
Tahsildar 

Tahsildar 

Dy . Collector 
A , B , C , D , E , F South , for issuance of for issuance of 
G South , G North and Domicile certificate Cast certificate 
F North Ward for 

of the concern 

of the concern 
concern ward . 

ward . 

ward . 
Designated Nayab Designated 

Designated 
Tahsildar 

Tahsildar 

Dy . Collector 
A , B , C , D , E , F South , for issuance of for issuance of 
G South , G North and Domicile certificate Cast certificate 
F North Ward for 

of the concern 

of the concern 
concern ward . 

ward . 

ward . 
Nayab Tahsildar 

Tahsildar 

Dy . Collector 
( General ) 

( Establishment ) . ( General ) . 
( upto Rs . 2 Lacs ) 
Tahsildar ( Establishment ) Dy . Collector Additional 
( Rs . 200001 to 8 Lacs ) ( General ) 

Collector 
Dy . Collector ( General ) Additional 

Collector 
( Rs . 800001 to 40 Lacs ) Collector 


7 


5 Temporary 

Residence 
Certificate . 


6 


7 


Senior Citizen 
Certificate . 


7 


21 


Solvency 
Certificate . 


Collector 
( Above 40 Lacs ) 


Additional 
Commissioner , 
Konkan Division . 


Divisional 
Commissioner , 
Konkan Division . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 


7 


Collector 


Certified Copy 
of Record of 
Right . 
Attestation 
of affidavit . 


Superintendent , Mumbai Additional 
City Survey and 

Collector . 
Land Records . 


9 


1 


Awal Karkun ( all ) 


Designated Nayab Designated 
Tahsildar for Tahsildar for 
issuance of 

issuance of 
Temporary 

Domicile 
Residence 

Certificate of the 
Certificate of the concern ward . 
Concerned Ward . 


Mumbai , 
dated 23rd March 2021 . 


RAJEEV NIVATKAR , 
Collector and District Magistrate , 

Mumbai City . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / १ ९ २५ / सन २०२१. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा व मुख्यालय सोडणेस परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


श्रीमती एस . एस . मतकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) , 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , रत्नागिरी . 


७६ 
दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २३ मार्च २०२१ 

श्रीमती आर . एस . गोसावी , 
ते दिनांक २५ मार्च दिनांक २३ मार्च २०२१ 

४ थे सह दिवाणी 
२०२१ पर्यंतची रोजीचे कार्यालयीन 

न्यायाधीश ( क.स्तर ) 
तीन दिवसांची 

वेळेपासून ते दिनांक २६ मार्च व न्यायदंडाधिकारी 
२०२१ चे कार्यालयीन वर्ग १ , रत्नागिरी . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ मार्च २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / १८५३ / सन २०२१. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा , सुट्टी भोगणेस व मुख्यालय सोडणेस परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक 
अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 


नाव व पदनाम 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


श्री . उ . सा . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , दापोली . 


९ ७ 
दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २३ मार्च २०२१ दिनांक २७ मार्च २०२१ श्रीम . के . ए . काटकर , 
ते दिनांक २६ मार्च दिनांक २८ मार्च २०२१ व 
२०२१ पर्यंत चार दिवस दिनांक २ ९ मार्च २०२१ न्यायाधीश ( क.स्तर ) 

व न्यायदंडाधिकारी 
दिनांक २२ मार्च २०२१ वर्ग १ , दापोली . 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतर 
पासून 

ते दिनांक ३० 
मार्च २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


सह दिवाणी 


रजा . 


अर्जित रजा . 


रोजीच्या सुट्ट्या 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० मार्च २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा. / सण / उत्सव / होळी , धुलीवंदन , शिवजयंती / मनाई आदेश / १३६८ / २०२१.– ठाणे पोलीस आयुक्तालयात परिमंडळ १ ते ५ 
मध्ये दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी होळी , दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलीवंदन व दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी शिवजयंती ( तिथीप्रमाणे ) तसेच 
दिनांक २ एप्रिल २०२१ रोजी रंगपंचमी असे हिंदू बांधवांचे सण / उत्सव साजरे होणार आहेत . 

ज्याअर्थी खात्रीशीररित्या असे समजले आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालील नमूद घटना घडण्याची 
शक्यता आहे . 


( १ ) सार्वजनिक ठिकाणातील झाडे / लाकडे तोडण्यास , जाळण्यास / दहन करण्यास . 


( २ ) सदर सणाच्या निमित्ताने रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकी , चारचाकी व इतर वाहनांना अडवून त्यांच्याकडून पैशांची मागणी करणे . 
( ३ ) रंगीत पाणी , रंग किंवा पादचाऱ्यांवर पावडर फेकणे अथवा उडविण्याचा प्रयत्न करणे . 


( ४ ) आरोग्यास अपायकारक होईल अशा रासायनिक रंगांचा वापर करणे . 


( ५ ) रंगाचे फुगे , पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थाचे फुगे बनविणे अथवा प्लास्टीकच्या पिशव्यांचा वापर करून फेकल्यामुळे 
आरोग्यास अपाय व जीवास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे . 

( ६ ) सार्वजनिक जागेत अश्लील शब्द उच्चारणे , घोषणा देणे , अश्लील गाणी गाणे . 

( ७ ) सार्वजनिक जागेत हावभाव करणे किंवा वाकुल्या व विडंबनाचे प्रदर्शन करणे / भरविणे किंवा चित्रे / चिन्हे / प्रतिकृती अथवा कोणत्याही 
वस्तूचे अथवा उद्देशाचे की , ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा , योग्यता वा नैतिकतेला धक्का पोहचेल . 

वरील नमूद प्रकार १ ते ७ अन्वये लोकांना कोणताही त्रास , अडथळा , दुखापत , जिवीतास धोका , आरोग्यास धोका अथवा सार्वजनिक 
शांततेस बाधा अथवा दंगा , मारामारी होऊ नये व त्यास प्रतिबंध केला जावा म्हणून , 

त्याअर्थी , मी , विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी वरील कृत्यांना ( १ ते ७ ) यांना मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी ००-०० वा . पासून दिनांक २ एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . वरील 
आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करणेत येईल . 


सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्याने जाहीर करण्यात येत आहे . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


ठाणे शहर , 


दिनांक २५ मार्च २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक वि.शा. / मनाई आदेश / १० ९ / २०२१.– ज्याअर्थी ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तिथीप्रमाणे ) , दिनांक २ 
एप्रिल २०२१ रोजी गुड फ्रायडे / रंगपंचमी , दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजी ईस्टर संडे , दिनांक ११ एप्रिल २०२१ रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती / 
संभाजी महाराज पुण्यतिथी , दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी गुढीपाडवा ( चैत्र नवरात्र प्रारंभ ) व दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती / रमजान रोजे प्रारंभ असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलन ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिकरितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


ठाणे शहर , 


दिनांक २६ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 


( Under Section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 ) 
CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers , conferred under 
section 2 of the Epidemic Disease Act , 1897 , read with all other enabling provisions of the Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maliarashtra , issued directions vide notification no . 
DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , dated 27th March 2021 to take certain emergency measures to prevent 
and contain the spread of COVID - 19 virus , to extend the Lockdown in the entire state of 
Maharashtra further till midnight of 15th April 2021 ; 

2. Whereas , in the aforementioned notification , Government of Maharashtra directed that 
guidelines have been issued vide order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 for 
containment of Covid - 19 in the state for the period upto 15th April 2021 and issued revised 
guidelinse , by including certain activities from time to time vide above mentioned orders . 

3. Therefore , I , Dr. Shivaji Rathod , Dy . Comunissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order 
dated 23th December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) , with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , promulgate 
an order under section 144 Cr.PC , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) , use of 
face coverings and to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order 
No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 30th September 2020 , No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 14th 
October 2020 , Order No.DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , dated 29th October 2020 , Order No. DMU / 2020 / 
CR 92 / DisM - 1 , dated 27th November 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , dated 29th 
December 2020 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 29th January 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , 
dated 24th February 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 15th March 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / 
DisM - 1 , dated 17th March 2021 and DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 27th March 2021 regarding 
Easing of Restrictions and Phase - wise opening of Lockdown ( MISSION BEGIN AGAIN ) Gatherings 
of more than 5 people will not allowed from 8.00 p.m. to 7.00 a.m. , All public places ( Gardens and 
beaches ) to remain closed from 8.00 p.m. to 7.00 a.m. , All Cinema Halls , malls , auditoriums and 
restaurants to remain closed from 8.00 p.m. to 7.00 a.m. The measures mentioned in order of 27th 
March 2021 will remain in force till 15th April 2021 and all earlier orders shall be aligned with 
this order and shall remain in force up to 15th April 2021 . 

4. The Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant exemption / permission . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hours on 28th March 2021 and ending at 24-00 hours on 
15th April 2021 unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act , 2005 and with 
other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , or by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP . 

Given under my hand and seal this on 27th day of the March 2021 at Mumbai . 


DR . SHIVAJI RATHOD , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


पुरवणी आदेश क्र . ३ 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे . 


महाराष्ट्र 


क्रमांक उचिशा / पोल -२ / ज.बं.आ. / १४४ पु.आ.क्र . ३ / २०२१.– ज्याअर्थी , शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 

राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ . दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २,३,४ मधील तरतूदींनूसार अधिसूचना निर्गमीत 
केलेली आहे . 

ज्याअर्थी , कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नियंत्रणात ठेवण्याच्या हेतूने व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना विषाणूचा 
प्रादुर्भाव व प्रसार रोखेणे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक झाले आहे . 

ज्याअर्थी , या कार्यालयाकडील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
अन्वये आदेश जारी करून त्यामध्ये सुधारणा करणेसाठी दिनांक २२ , २४ फेब्रुवारी २०२१ , १ मार्च २०२१ अन्वये अनुक्रमे पुरवणी आदेश व 
शुद्धीपत्रक जारी केले आहे . 

ज्याअर्थी , शासनाकडील संदर्भ क्र . ११ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने या कार्यालयाकडील संदर्भ क्र . १० मधील दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०२१ च्या आदेशास पुढे पुरवणी आदेश काढणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 

सबब मी , लक्ष्मीनारायण मिश्रा , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी या कार्यालयाकडील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये नियंत्रित वापरामध्ये सुरु ठेवण्याच्या बाबी / कार्ये यामध्ये संदर्भ क्र . ११ च्या आदेशास अनुसरुन या पुरवणी आदेशाच्या समावेशासह 
आदेश निर्गामित करीत आहे . 

A. सर्व सिनेमागृह ( Single Screens and Multiplexes ) / हॉटेल्स / रेस्टॉरंट / शॉपींग मॉल ५० % क्षमतेने सुरु ठेवता 


येतील . 


B. कोणतेही सामाजिक / सांस्कृतिक राजकीय / धार्मिक मेळावे आयोजित करता येणार नाहीत . असे कार्यक्रम आयोजित केल्यास संबंधित 
जागा / आस्थापना मालकाकडून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत दंड वसूल केला जाईल . 
C. 

लग्न समारंभात ५० पेक्षा जास्त लोक उपस्थित राहण्यास परवानगी असणार नाही . त्याकरीता संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांचेकडील पूर्व परवानगी आवश्यक राहील . 
D. 

अंतिम संस्कारासाठी २० पेक्षा जास्त लोक उपस्थित राहण्यास परवानगी असणार नाही . अंतिम संस्कारासाठी २० पेक्षा जास्त लोक 
उपस्थित राहणार नाहीत याची दक्षता ग्राम कृती दल / नागरी कृती दल यांनी घ्यावयाची आहे . 
E. गृह अलगिकरणाकरीता खालील निर्बध निर्गमित करण्यात येत आहेत : 

i . गृह अलगिकरण झालेल्या नागरीक / रुग्ण विषयीची माहिती संबंधित स्थानिक प्राधिकरण यांना कळविणे , तसेच गृह 
अलगिकरण व्यक्ती ही कोणत्याही वैदयकीय व्यवसायिकाच्या ( डॉक्टर ) यांचे देखरेखीखाली आहे याची देखील माहिती स्थानिक प्रशासनास 
देणे बंधनकारक राहील . 


ii . कोव्हीड -१ ९ रुग्ण असलेल्या ठिकाणी सुरवातीच्या दिवसापासून १४ दिवसांपर्यंत प्रवेशद्वारावर किंवा दर्शनी ठिकाणी फलक 
लावावा लागेल , जेणेकरून त्या ठिकाणी कोव्हीड -१ ९ रुग्ण असलेची माहिती नागरिकांना होईल . 


iii . कोव्हीड -१ ९ + ve रुग्णांना गृह अलगिकरण ( Home Quarantine ) असा शिक्का मारणे . 
iv . 

सदर कोव्हीड -१ ९ रुग्ण गृह अलगिकरण केलेल्या ठिकाणी संबंधित कुटुंबातील व्यक्तीनी घराबाहेर कमीत कमी संपर्क ठेवून 
शक्य तितक्या मर्यादित हालचाली कराव्यात तसेच मास्क परिधान केलेशिवाय सदर ठिकाणी कोणतीही हालचाल किंवा वावर करु नये , 
याविषयी दक्षता घेणेत यावी . 


v . 


गृह अलगिकरणाची कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झालेस सदर कोव्हीड -१ ९ रुग्ण किंवा अलगिकरण झालेले नागरिक यांना 
स्थानिक प्रशासनाने सुरु केलेल्या कोव्हीड केअर सेंटरमध्ये ( CCC ) मध्ये स्थलातरीत केले जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


F. सर्व कार्यालये / आस्थापना ( आरोग्य व इतर अत्यावश्यक असलेल्या आस्थापना वगळता ) ही ५० % क्षमतेच्या अधिन राहून सुरू 
राहतील . घरातून काम ( Work from home ) करणेबाबत प्रोत्साहित करणे . सर्व धार्मिक ठिकाणच्या व्यवस्थापन करणाऱ्या विश्वस्त यांनी 
संबंधित धार्मिक ठिकाणच्या परिसरामध्ये उपलब्ध असणारी जागा आणि पुरेशे सामाजिक अंतर राखले जाणेच्या दृष्टीकोनातून ताशी किती 
अभ्यांगताना प्रवेश देणेत येईल या संख्येची निश्चिती करून त्याबाबत प्रसिद्धी करणे . भाविक तसेच अभ्यागतासाठी ऑनलाईन आरक्षण किंवा 
इतर सोयीच्या पद्धतींचा वापर करणे . 


वरीलप्रमाणे आस्थापना व कार्ये खालील अटीस अधिन राहून सुरु ठेवता येतील : 


i . 


योग्य रितीने मास्क परिधान न केल्यास प्रवेशास परवानगी दिली जाणार नाही . 


ii . तापमान मोजण्याचे साधन ( thermal gun ) प्रवेश द्वारावर उपलब्ध ठेवावे , जेणेकरून ताप ( Temperature ) 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

iii . वेगवेगळ्या सोयीस्कर ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात Hand Sanitizers उपलब्ध ठेवावे . 

iv . मास्कचा योग्य वापर तसेच सामाजिक अंतराबाबत अंमलबजावणीकरीता संबंधित आस्थापनांनी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध 
ठेवावे . 


वरील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे संबंधित आस्थापना कोव्हीड -१ ९ संसर्गाच्या केंद्र शासनाकडील आपत्ती 
व्यवस्थापन विभागाच्या पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील . तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत संबंधित , जागा मालक / आस्थापना / 
आयोजक यांना दंड आकारल जाईल . 


यापूर्वी वेळोवेळी परवानगी दिलेल्या बाबी / क्षेत्रे पूर्ववत सुरु राहतील . तसेच कोरोना बाधित क्षेत्रात ( Continment Zone ) वरील 

लागू राहणार नाहीत . 


नमुद बाबी 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमीत केला आहे . 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


1 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / १३१७ / २०२१ .-- ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच 
दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी होळी व दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलीवंदन , दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी मुस्लीम बांधवांचा शब - ए - बारात ( बडी 
रात ) , दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तिथीप्रमाणे ) , दिनांक २ एप्रिल २०२१ रोजी रंगपंचमी / गुड फ्रायडे , तसेच 
दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजी इस्टर संडे असे सण सर्वत्र साजरे होणार आहेत . 

ज्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व 
( ३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकुण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

१ शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
२ दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिकरितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक , 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
५ 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकारांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी ००-०१ वाजे पासुन ते दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


४ 


६ 


७ 


१ 


४ 


मि.भा. , व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २५ मार्च २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था - बी -२ / १५५४ / सन २०२१. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र . २ अन्वये रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . एस . एस . पचंडी , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , खेड . 


४६ 
दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितल्याचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ४ मार्च २०२१ दिनांक ४ मार्च २०२१ 

श्रीमती पी . एस . जाधव , 
एक दिवस अर्जित रजा चे कार्यालयीन वेळेपासून 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
( सदरची रजा दिनांक १ मार्च ते दिनांक ५ मार्च २०२१ ( क.स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
२०२१ ते ३ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . वर्ग १ , खेड . 
अशी तीन दिवसांचे 
अर्जित रजेला जोडून ) . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ मार्च २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था - बी -२ / १५५३ / सन २०२१. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . ए . एम . सामंत , 
सचिव , जिल्हा विधि सेवा 
प्राधिकरण , रत्नागिरी . 


२३५ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक १५ मार्च २०२१ 
ते १७ मार्च २०२१ 
रोजीची तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १३ मार्च २०२१ व 

श्री . जी . जी . इटकळकर , , 
दिनांक १४ मार्च २०२१ 
च्या सुट्ट्या दिनांक १२ मार्च रत्नागिरी . 
२०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१८ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ मार्च २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक विशा / कोरोना / मनाई आदेश / १४१३ / २०२१ .--- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , वसई - विरार शहरात 
गतीने पसरत असल्याचे दिसुन येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासुन लागु करण्यात आला असुन त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे ; 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्तीव्यवस्थापन -१ , दिनांक २७ मार्च २०२१ अन्वये 
दिनांक १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत नाईट कर्यु लागु केलेला आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 
सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जनतेस खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे ; 

त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्र.क्र . २१७ / विशा - २ - फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मिरा - भाईंदर - वसई - विरार पोलीस 
आयुक्तालयाचे मिरा - भाईंदर महानगरपालिका व वसई - विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात आज दिनांक २८ मार्च २०२१ पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल 
२०२१ रोजी पर्यंत दर रात्रौ २०-०० वा . ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ०७-०० वा . दरम्यान मनाई आदेश लागु करीत आहे . 

या कालावधीत खालील बाबी चालू राहणार नाहीत 
• सर्व प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी , उद्याने , समुद्रकिनारी भागात विनाकारण फिरणे , विरंगुळयासाठी फिरणे , सायकल , मोटारसायकल , 
मोटारवाहनातील विनाकारण फेर फटका मारणे , अनावश्यक व विनाकारण होणारी 

वाहतुक . 
• सर्व प्रकारच्या आस्थापना , चित्रपटगृहे , मॉल्स , सभागृहे , हॉटेल्स , रेस्टॉरंटस् बंद राहतील परंतु हॉटेल्स व रेस्टॉरंट यांचेकरीता होम 
डिलीवरी चालू राहील . 

• पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमणार नाहीत . 

• कोणत्याही प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रम , सामाजिक , राजकीय , धार्मिक , खाजगी समारंभ , मनोरंजनाचे कार्यक्रम , क्रीडा स्पर्धा , याकरीता 
एकत्र येण्यास मनाई आहे . 
लग्न समारंभाकरिता ५० व्यक्ती व अंत्यविधीकरिता २० व्यक्तींपेक्षा जास्त लोक एकत्र जमणार नाहीत . 

कालावधीत खालील बाबी चालु राहतील 
• सदर आदेशामुळे यापुर्वी शासनाने ज्या आस्थापना सुरू ठेवण्याबाबत परवानगी दिलेली आहे त्या वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना , 
अत्यावश्यक सेवा बजावणारे , अत्यावश्यक किंवा तातडीची वैद्यकीय गरज तसेच अत्यावश्यक सेवा , उदा . भाजीपाला व दुध यांची वाहतूक व 


पुरवठा इत्यादी . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस 
बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


भाग एक ( कोविपु ) -४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / धुलीवंदन / मनाई आदेश / १३११ / २०२१.- ज्याअर्थी , सद्यस्थितीत राज्यात व मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने दिवसेंदिवस रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे . कोरोना विषाणूचा ( कोव्हीड -१ ९ ) संसर्ग व प्रादुर्भाव 
पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे . दिनांक २८ मार्च 
२०२१ रोजी होळी , दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलिवंदन व दिनांक २ एप्रिल २०२१ रोजी रंगपंचमी साजरी होणार असून नमूद सण - उत्सवांच्या 
कालावधीत मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील कार्यक्षेत्रात खालील नमूद घटना घडण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही . 

( अ ) सार्वजनिक ठिकाणावरील झाडे / लाकडे तोडणे , जाळणे / दहन करणे . 
( ब ) पादचाऱ्यांवर रंगीत पाणी , रंग किंवा पावडर फेकणे अथवा उडविण्याचा प्रयत्न करणे . 
( क ) आरोग्यास अपायकारक होईल अशा रासायनिक रंगांचा वापर करणे . 

( ड ) रंगाचे फुगे , पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थांचे फुगे अथवा प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करून फेकल्यामुळे आरोग्यास 
अपाय व जिवीतास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे . 

( इ ) सार्वजनिक जागेत अश्लिल शब्द उच्चारणे , घोषणा देणे , अश्लिल गाणी गाणे . 

( फ ) सार्वजनिक जागेत विकृत हावभाव करणे किंवा वाकुल्या व विडंबनाचे प्रदर्शन करणे , भरविणे किंवा चित्रे / प्रतिकृती अथवा 
कोणत्याही वस्तुचे अथवा उद्देशाचे की , ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा , योग्यता व नैतिकतेला धक्का पोहचेल . 

( २ ) ज्याअर्थी , लोकांना कोणताही त्रास , अडथळा , दुखापत , जिवितास / आरोग्यास धोका व शांततेस बाधा अथवा दंगा , मारामारी होऊ 
नये व त्यास प्रतिबंध व्हावा . 

( ३ ) ज्याअर्थी , होळी पेटविण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर लाकुड वापरले जाते . तसेच धुलिवंदन व रंगपंचमीच्या दिवशी एक - मेकांच्या अंगावर 
रंग , पाणी , चिखल मिश्रीत पाणी उडवितात . 

( ४ ) ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये कोरोना विषाणूचा ( कोव्हीड -१ ९ ) संसर्ग झालेले रुग्ण आढळून 
आलेले आहेत . त्याअनुषंगाने मा . जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी ठाणे यांचे कडील जा.क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / होळी / वशी - ९ २४१ / २१ , 
दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी व मा . जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचेकडील जा.क्र . / जी.आ.व्य . पालघर / कोरोना विषाणू / 
धुलिवंदन / आदेश / कावि . - ३६ / २१ , दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) प्रमाणे मनाई 
आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . 

( ५ ) ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात सदर कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) संसर्ग पसरत असल्याची बाब 
विचारात घेता , मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी , हॉटेल्स , रिसॉर्ट व सार्वजनिक सभागृहे इत्यादी येथे धुलिवंदन 
कार्यक्रमास मनाई करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर 
वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनी कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सण उत्सव अत्यंत साधेपणाने सोशल 
डिस्टन्सींगचे पालन करून साजरे करावे . कोविड -१ ९ चा विचार करता मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येऊन उत्सव साजरा करणे उचित होणार 
नसल्याने , सार्वजनिक ठिकाणे , हॉटेल्स , रिसॉर्ट व सार्वजनिक सभागृहे इ . ठिकाणी सदर कार्यक्रमास मनाई करण्यात येत आहे ; 

सदर मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या इसमांवर भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत 
होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , संबंधित पोलीस स्टेशन , सहायक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय 
पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ६ ) सदरचा आदेश मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी ००-०१ ते 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वाजे पावेतो अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २५ मार्च २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७ ९ ७ / २०२१ .-- श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर उरण , यांची दिनांक १६ मार्च २०२१ व १७ मार्च 
२०२१ अशी ०२ दिवसांची परावर्तित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर उरण यांजकडे राहील . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड , 
दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १७५३ / २०२१ .-- श्री . के . के . घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १५ मार्च २०२१ व दिनांक १६ 
मार्च २०२१ अशी ०२ दिवसांची परावर्तित रजा मागील दिनांक १३ मार्च २०२१ व १४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के . के . घुले . यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री.के. के . घुले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . के . के . घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


रायगड , 
दिनांक १७ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १६ ९ ६ / २०२१ .-- श्रीमती एस . एस . पिंगळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २४ मार्च २०२१ ते २६ 
मार्च २०२१ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २७ मार्च २०२१ , २८ मार्च २०२१ व २ ९ मार्च २०२१ अनुक्रमे चौथा शनिवार , रविवार व 
धुलीवंदनच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजीच्या का.वे.पू पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह , मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती . एस . एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 


येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती . एस . एस . पिंगळे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ल.गो.पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व , स्तर , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १८६५ / २०२१ .--- श्री . आर . एस . भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , यांची दिनांक १५ मार्च २०२१ ते १ ९ मार्च 
२०२१ अशी ५ दिवसांची परावर्तित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . एस . भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . यु . बहिर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशा प्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


